वितरण आदेश क्रमांक: 3 
कोषागारातून रोख रक्कम देय अनुदान 
सन २०२२-२०२३ 


१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत 
राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थाना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या 
अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रांट) दुसर्‍या 
हप्त्याचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, ASTM पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : २९ मार्च, २०२३ 


वाचा : 

१. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.९ /3/2020 

२. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२८/४ /२०२० 

३. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२५/९ /२०२० 

४. झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.२६/६/२०२० 

५. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.४/१२/२०२० 

६. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.१०/८/२०२० 

७. पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार पत्र क्र .॥॥॥1015/160/20210॥), 
दि.१२/१०/२०२२ 

८. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.G.91904/940/2020 - FD दि.२६/१०/२०२२ 

९. वित्त मंत्रालय , भारत सरकार पत्र क्र. F15(4) FC-XV/FCD/2020-25 
दि.२३/०३/२०२३ 


प्रस्तावना . 


पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२२-२३ च्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रँट) 
दुसऱ्या हप्त्यापोटी रू.(७२२.२७ कोटी इतका निधी मुक्‍त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ९ 
अन्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


a ्व्किस्यजत्यग कित क्यवस्यप्रावभातया 
विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीचा 
(अनटाईड ग्रँट) स्वरूपातील दुसऱ्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू . ७२२.२७ 
कोटी इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण 
स्थनिक स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी ) 
अनुक्रमे लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६२८ /२५१५२६४६ /२५१५२६६४ ) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र अनुसार 
निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे ( बीम्सवर) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी पंचायत 
राज संस्थाना जिल्हा परिषद , पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १० : १० : ८० या 
प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सर्व जिल्हा परिषदांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury net यांच्या इंटीग्रेशानने 
कोषागारात देयक सादर करुन पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ।010। बँकेतील खात्यात 
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी जमा करणे आवशयक आहे . तसेच जिल्हा परिषदेचा निधी 
ग्रामविकास विभागामार्फत e-Gramswaraj-PFMS Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने अधिदान व 
लेखा कार्यालय, मुंबई येथे देयक सादर करुन जिल्हा परिषदेच्या ICICI बँकेतील खात्यात निधी जमा 
करणे आवश्यक आहे. 


३. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्डाक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे 
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 
राहील. 


४. वित्त विभाग (व्यय) केंद्रीय वित्त आयोग भारत सरकार यांचे पत्र क्र.१५ (2) FC- 
XV/FCD/2020-24, दि.२/६/२०२२ आणि पंचायत राज भारत सरकार यांचे पत्र क्र M- 
११०१५/१६१/२०२०-), दि.७/६/२०२२ अन्वये ज्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही 
स्तरावर म्हणजेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक कार्यरत आहे 
अशा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचे वितरण केले जाणार नाही . 
सध्या राज्यात २६ जिल्हा परिषदा, २८९ पंचायत समिती आणि ६३५ ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक 
कार्यरत आहेत. अशा या सर्व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या आदेशाद्वारे १५ व्या केंद्रिय वित्त 
आयोगाच्या सन २०२२-२३ च्या अबंधित निधीच्या दुसऱ्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आलेले नाही. 


पृष्ठ २ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 

संस्थांनी वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे , त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण 
याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
तसेच अबंधित निधीतून (अनटाईड) करावयाची कामे , त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्‍त 

मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र .५ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत . सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत 
विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील 
सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 


६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्ळेषण करून गावाच्या गरजांची 
निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


७. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अबंधित निधीचा (अनटाईड) ग्रामीण 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक 
गरजेनुसार ( Location Specific felt needs ) आवश्‍यक बाबींवर वापर करावा. तसेच ग्रामीण 
स्थानिक स्वराज्य संस्था, सदर अनुदानाचा वापर राज्यझ्ासनाने मंजूर केलेल्या बाहय संस्थांकडून 
करण्यात येणा-या लेखापरिक्षणासाठी करू शकतात. 


८. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतराज नवी दिल्ली यांच्या 
दि.१४.७.२०२१ आणि दि. ११.८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीतून माहे 
जून-२०२३ अखेर पर्यंत किमान Yo टक्के खर्च होणे आवश्‍यक आहे. ५०% खर्च झाल्याशिवाय केंद्रीय 
वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही. खर्च करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही 
स्तरांवर माहे जून -२०२३ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च करणे आवश्‍यक आहे. 


९. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष 
२०२२-२३ च्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रॅड) दुसर्‍या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या 
वितरणासाठी होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिर्षाखाळी करण्यात आलेल्या सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


१. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००),१९६ - जिल्हा 
परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (००) (१०) १५ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास 


पृष्ठ ३ पैकी १९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


अनुदाने (वेतनेतर) (रू.१४.५९ कोटी) 


२. मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम,(००),१९७ - पंचायत 
समितीना सहाय्य,(००), (००) (०३)१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत 
समितीना सहाय्य अनुदाने.,(मुलभूत/बेसिक ग्रँट) (२५१५२६४६), 39 - सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) (रू.१५.०१ कोटी) 


३. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००,१९८ - 
ग्रामपंचायतींना सहाय्य (००),(००) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक We) (२५१५२६६४), ३१ - सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) (रू.६९२.६७ कोटी) 

१०. जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना संपुर्ण जिल्हयातील 
ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आलेला निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 
(२०११ च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या 
ग्रामपंचायतीस किती निधी देय होतो ते कळते . ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहे त्या 
ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या सदर परिगणना करताना विचारत घेण्यात येऊ नये. 


११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे 
अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ 
उपलब्ध करून द्याव्यात. 


सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११- 
२०२३ वित्त आयोग कक्ष, दिनांक २८.०३.२०२३ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन 
निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आला असून, 
त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२०२३०३२८१३१७१९७२२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POPAT D. 
p O p A ग D ‘ DESHMUKH 


DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, 
o=Rural Development Department, 
D ES H M U KH ou, email=P.d.deshmukh@nic.in, c=IN 
Date: 2023.03.29 11:21:43 +05'30' 
(पो. द. देशमुख) 
सोबत - प्रपत्र अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत. 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 
3, AOU ण ण 
४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 
६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 
७. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 
८. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
९. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9 (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2 (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त. (महसूल) 
१३. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
१४. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा (सर्व विभाग) 
१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
१८. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
१९. सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२१. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७ / वित्त आयोग कक्ष.) 
२२. ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 
२३. निवड नस्ती का.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मुंबई .१ 


पृष्ठ ५ पैकी १९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


वितरण आदेशा क्र. ३ क्रमांक:पंविआ- २०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४, दिनांक : 


एकूण 
ग्रामपंचायती 


प्रपत्र-अ 


अबंधित निधी 


ग्रामपंचायत 

(लेखाशिर्ष- 

२५१५२६६४) 
षु 


/०३/२०२३ चे विवरणपत्र 


(रक्‍कम रूपयांत) 


पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६४६) 


(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६२८ 


अंबरनाथ 


८(9९०००० 
४५५१८००० 


कल्याण 


१२६८०००० 


मुरबाड 


शाहापूर २९५६०००० 


एकूण 


42934000 


49423000 


वसई 
पालघर 


पालघर 


९८०३००० 
५२५६५८४००० 


डहाणू 


१०१८६०००७० 


तलासरी 
वाडा 
विक्रमगड 
जव्हार 
मोखाडा 
एकूण 


१०६४१००० 
१८६४६००० 
१४९५०००० 
१४९२९००० 
८१६६००० 
१३९९०५००० 


२५१५०००० 


११५२८३००० 
१४९९००० २२१८८००० शका 
&& 39000 
४९४३००० 
१८६०००० 


२२१८८००० | २२१८८०००| १८४२८१००० 


१८४८९००० 


२८०४५००० 


माणगाव 


१६४५१००० 


area निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


एकूण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती । जिल्हा परिषद 
(लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- 
ग्रामपंचायती 

२५१५२६६४) २५१५२६४६) २५१५२६२८) 


१२३४ १७८०७००० 


४५५२००० 


६००८००० 


(१२०९००० 


(9983000 


3822000 
290882000 
रत्नागिरी २५५७५००० 


मंडणगड ६४९४००० 


लांजा ७३६१००० 


दापोली १७८४१००० 
खेड १०६ १७७१२००० 


गुहागर १२ २५२७९००० 


9 
राजापूर १ १५२९४००० 
१ 


र र 
चिपळूण & 9202¢000 
23 


१3 २०९८००० 


(9९१ १४४८५७१००० 
दोडामार्ग २४ ५२२३००० 


सावंतवाडी ६३ १४४०७००० 


वेंगुर्ला ३० ८५५७००० 


कुडाळ ६८ १६०४२३२००० 
कणकवली ६३ १३७७१००० 
(90 


देवगड १२०४(७००० 


वैभववाडी ३४ ४८४०००० 
एकूण ८५७४१००० 


बागलाण ३८८४८००० 


चांदवड २४५२२००० 


दिंडोरी ३४७१३००० 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


वट एकूण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती । जिल्हा परिषद 
ग Sencar (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- 
२५१५८२६६४) २५१५८५२६४६) । २५१५२६२८) 
oR १५३९५००० 
82 २४९७३००० 
C& 2923§000 
मालेगाव ४२६८२००० 
नांदगाव २१४५७००० 
नाशिक २३६२३००० 
निफाड ४८८०४००० 
पेठ १३१६१००० 
सुरगाणा १९७५८००० 
सिन्नर २२७४६००० 
१८०६२००० 
२५७८३००० 
४०६३६३००० ४०६३६३००० 
9 ४५९६५००० ५७८४००० 29203000 
साक्री ५२१३४००० ६५९७००० 
शिदखेड २९३३५००० ३७०३००० 
शिरपूर ४०२१८००० ५१०९००० 
एकूण १६७६५२००० 29983000 29203000 २१००४८००० 
८ | नंदुरबार नंदुरबार २६१३०००० ३७२०००० | १९८५८००० 
नवापूर 28234000 ३४४६००० 
Tell 319239000 ४७८४००० 
तळोदा १४९५८००० १८१९००० शिकशा 
अक्कलकुवा १७५३२००० ३५४१००० शका 
अक्राणी २१४१७००० २५४६००० a 
982903000 १९८५६००० | १९८५८०००| १८१८८१७००० 
९ | जळगांव २२३१९००० शिका 
भडगाव ४९ १४६४१००० 
भुसावळ ३९ १६०७०००० 
बोदवड ३८ ७८१८००० 
चाळीसगाव ११३ ३७४६८००० 


पृष्ठ ८ पैकी १९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


पंचायत 
समिती 


एकूण 
ग्रामपंचायती 


ग्रामपंचायत 
(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६६४) 


पंचायत समिती । जिल्हा परिषद 


(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६४६) 


(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६२८) 


चोपडा 


Kee) 


२७९(७४००० 


धरणगाव 


१६२११००० 


एरंडोल 
जळगाव 


१५४२५००० 
२२०९(9००० 


जामनेर 


३२६९४००० 


मुक्‍ताईनगर 


१६२४८००० 
2192000 


924319000 


२९६९८००० 


अहमदनगर 


अकोले 


२४०२५००० 
२३२७९९9००० 
२०७६००००७० 


संगमनेर 


४७७२८००० 


कोपरगाव 
रहाता 


२७१३४००० 
३०५३९००० 


श्रीरामपूर 


२३०९२००० 


राहुरी 


२९४७५००० 


नेवासा 


३९३१९००० 


ठ]ोवगाव 


२४१५४००० 


पाथडी 


२६८९९००० 


जामखेड 


१३८४३००० 


कर्जत 
श्रीगोदा 


२५३५४००० 
३३१८३००० 


पारनेर 


3३०४११००७० 


अहमदनगर 


२३२५६५९००० 


एकूण 


४०४४५०००० 


आंबेगाव 


२३१९५००० 


बारामती 


२८४८५००० 


भोर 


१८५१५००० 


दौंड 


३८१६१००० 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


एकूण 
ग्रामपंचायती 


ग्रामपंचायत 
(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६६४) 


पंचायत समिती । जिल्हा परिषद 


(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६४६) 


(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६२८) 


६७ 


२८७७७९२००० 


११६ 


४३३४२००० 


३४८९०००० 
४१३०१००० 


२७१५५००० 


१५६६९००० 
२१७८२००० 


४०१२५००० 


५७३३००० 


सातारा 


जावळी (मेढा) 
वाई 


३६७१४५००० 
११४४६००० 
98029000 


सातारा 


३६४०६००० 


फलटण 


महाबळेश्वर 


३३९८९००० 
४९६९००० 


मान 


२१५१८००० 


कोरेगाव 


२५६६०००० 


खटाव 


30038000 


खंडाळा 


१३१७५००० 


कराड 


५५८८३००० 


पाटण 


३२७४३००० 


एकूण 
आटपाडी 


२८४९०९००० 
१३४४०००० 


२८४९०९००० 


जत 


३४१३२००० 


कडेगाव 


१४५२४००० 


कवठे- 
महाकाळ 


१५७२०००० 


खानापूर-विटा 


१३४५२००० 


मिरज 


४१०१६००० 


पलुस 


१६०६०००० 


पृष्ठ १० पैकी १९ 


पंचायत 
समिती 


एकूण 
ग्रामपंचायती 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 
(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६६४) 


पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
(लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६४६) २५१५२६२८) 


शिराळा 


Kee) 


4Q0(9& 000 


तासगाव 


६७ 


२४७१३००० 


वाळवा- 
इस्लामपूर 


९२ 


३९९९३००० 


एकूण 


२३०१२६००० 


२३०१२६००० 


करमाळा 


२१४७१००० 


सोलापूर । अक्कलकोट 998 | २८१४९००० 
बार्शी १२५ २६४८९००० 


माढा 


२८१०८००० 


माळशिरस 


४१८५७००० 


मोहोळ 


२0७५०७७००० 


मंगळवेढा 
उ.सोलापूर 


१६४६५९५००० 
१२३२५००० 


पढरपूर 


द. सोलापूर 


३९८३८००० 
3३3२०५७००० 
२७८ २(७9७००० 


एकूण 


३०२०९३००० 


302083000 


करवीर 
गडहिंग्लज 


५८५४५९२००० 
२२२७२००० 


राधानगरी 


२३१८३००० 


चंदगड 


२०५२५००० 


पन्हाळा 


भुदरगड 


२९(७५६००० 
११९१९००० 
१७३८३००० 


गगनबावडा 


४१६(७9००० 


शाहुवाडी 
शिरोळ 


2900(9000 


33883000 


कागल 


२६८०३००० 


हातकणंगले 


424494000 


एकूण 


३१८१११००० 


३१८१११००० 


पृष्ठ ११ पैकी १९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


पंचायत 
समिती 


एकूण 
ग्रामपंचायती 


ग्रामपंचायत 
(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६६४) 


पंचायत समिती । जिल्हा परिषद 


(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६४६) 


(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६२८) 


१६ | औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


४०११६००० 


पैठण 


३५८८९००० 


गंगापूर 
वेजापूर 


३3३८४७३००० 
३१६२२००० 


कन्नड 


३४८६०००० 


खुलताबाद 
Res 


992 €2000 
34949000 


फुलंब्री 


१७४१०००० 


सोयगाव 


१२३१(७००० 


जालना जालना १२३ २७३०४००० 


एकूण 


बदनापूर 


२५७७७२०००० 


१६५३१००० 


अंबड 


२६११३००० 


घनसावंगी 
परतूर 


२२५३५००० 
१६६०९००० 


मंठा 


१६८४०००० 


भोकरदन 


३२८९५००० 


जाफ्राबाद 


१७१५०००० 


एकूण 


१७५९७७७००० 


१७५९७७७००० 


१४०६३००० 


२७६४३००० 


मानवत 


२६८६९०००९० 
९९२४००० 


पाथरी 


११९०५००० 


सोनपेठ 


८५९९००० 


गंगाखेड 


१७८८४००० 


पालम 


११७१४७४००० 


पुर्णा 


१६५४६००० 


एकूण 


१४५१४७००० 


औंढा नागनाथ 


२०२९१००० 


१४५१४७००० 


पृष्ठ १२ पैकी १९ 


एकूण 
ग्रामपंचायती 


area निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 
(लेखाशिर्ष- 
2494266) 


पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 


(लेखाशिर्ष- 
२५१८५६२६४६) 


(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६२८) 


११९ 


२६८३१००० 


1 पैपै१ 


२१३८९००० 


सेनगाव 


24244000 
२२७८५००० 


= 


एकूण 


११६५५१००० 


अंबाजोगाई 


२२७५७००० 
२६८(७२००० 


३२२२९००० 


१०८९२००० 


माजलगाव 


३४५४४००० 
२४७६३००० 
२३९३९००० 


परळी 


२१९६४००० 


पाटोदा 


शिरूर- 
कासार 


१२६३९००० 
१४०३५९५००० 


वडवणी 


८३२१००० 


एकूण 


२३२९५५००० 
१९७८४००० 


२८५४००० 


१०(७9००००० 


देगलूर 


२६२५३००० 
३१०१६००० 
१९५६१००० 


बिलोली 


१६३६५००० 


नायगाव 
धर्माबाद 


१९५८२००० 
(9३२८००० 


हदगाव 


२७१४२००० 


किनवट 


२४५५४००० 


भोकर 


१२२६२००० 


पृष्ठ १३ पैकी १९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


पंचायत 
समिती 


एकूण 
ग्रामपंचायती 


ग्रामपंचायत 
(लेखाशिर्ष- 
24942668) 


पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 


(लेखाशिर्ष- 
२५१८५६२६४६) 


(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६२८) 


हिमायतनगर 


१०१४१००० 


माहूर 


९९५५००० 


उमरी 
लोहा 


९९४३००० 
२५३९०००० 


= 


एकूण 


298230000 


२२ | उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद 
तुळजापूर 


३२३४८४८००० 
२६२१२००० 


उमरगा 


२४३८२००० 


[लोहारा | 


१२११२००० 


२२२२३६४००० 
(.(9४०००० 
१३४३८०००७० 


१६१४००४००० 


अहमदपूर 


१५६१००००० 


२२४२४००० 


औसा 


398 & 8000 


चाकूर 


१८३६००००७० 


देवनी 


९८६७००० 


जळकोट 


८६१५००० 


लातूर 


३५०११००० 


निलंगा 


३३७२६००० 


रेणापूर 


शिरुर 
(अनंतपाळ) 


१४४७४००० 
८६२६००० 


उदगीर 


२४१७५००० 


२४ | बुलडाणा 


एकूण 
बुलढाणा 


२०(9२४२००० 
२५५४५९८००० 


चिखली 


२६३२१००० 


मेहकर 


२५९८(७००० 


लोणार 


44024000 


पृष्ठ १४ पैकी १९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


os एकूण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
र क का. (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- 
249426 §3) २५१५८५२६४६) । २५१५२६२८) 
देऊळगाव ११०१२००० 
राजा 
सिदखेड राजा १८६२४००० 
खामगाव २५२६५००० 
शेगाव १०३१४००० 
संग्रामपूर १४९७८००० 
जळगाव १४९५२००० 
जामोद 
नांदुरा १५२८३००० 
मलकापूर १२९०२००० a 
१८५९५००० 
२३४८५२००० २३४८५२००० 
१९२९५००० 2833000 | 94334000 
१७७८१००० २१९३००० 
१३६८१००० १७६४००० 
१५८(७६००० २०२३००० 
अकोला २२८६९००० २८९२००० शिश 
बाळापूर १६७६०००० २१०९००० जजा 
बाशीटाकळी १४८५९००० १९१३००० Lo! 
एकूण १२११२१००० १५३२७००० १५३३५००० |) १५१७८३००० 
वाठिम २०६३९००० २६११००० १४१४९००० 
मालेगाव १९५४४००० २४९४००० 
रिसोद १९२९९८८००० २५१०००० 
कारंजा १६७७६००० २१७९००० 
मनोरा १७१७२००० २१८३००० | 
मंगरुळपीर १६७८१००० २१६४००० So 
एकूण ११०९००००० १४१४१००० 
२७ | अमरावती । अमरावती GR GE 844000 
भातकुली ४८ १२११४००० 
नांदगाव ६८ १३५४१००० 
खाडेश्वर 


पृष्ठ १५ पैकी १९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


a ee एकूण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती । जिल्हा परिषद 
व प्र क का. (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- 
२५१५८५२६६४) २५१५८५२६४६) । २५१५२६२८) 
चांदूर रेल्वे 8९ २०२८००० १२०५००० 
धामगाव रेल्वे ६२ १३०३१००० १६५८००० 
तिवसा १०६७५००० १३८७००० 
मोशी १६९१०००० 
वरूड १८३१३००० 
चांदूर बाजार २०३४०००० 
अचलपूर १९७६५००० 
अंजनगाव १२१७७००० 
सुर्जी 
दर्यापूर १६०१९००० 
धारणी १९४७६००० 
चिखलदरा १२४२४००० 
एकूण २१०२६८००० 
२८ | यवतमाळ । यवतमाळ १५६५८००० 


बाभुळगाव 
कळंब 


२५२६००० 
९८७१००० 


पांढरकवडा 


१४६४२००० 


घाटंजी 
राळेगाव 


१२६८३२३००० 
११३०९००० 


वणी 


१६१८००८००० 


मारेगाव 


८०९४००० 


दारव्हा 


१८४२४००० 
१२७४२००० 
१०५९३००० 


३११६१००० 


महागाव 


22G(90000 
2999000 


आणी 


१५२१२००० 


झरी जामनी 


८९७२००० 


एकूण 


२४०७५२००० 


पृष्ठ १६ पैकी १९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


एकूण 
ग्रामपंचायती 


ग्रामपंचायत 
(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६६४) 


पंचायत समिती । जिल्हा परिषद 


(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६४६) 


(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६२८) 


७६ 


२९३७७००० 


GX 


१२३४२००० 


G2 


42004000 


49482000 


७५७८००० 


समुद्रपूर 


९०२८००० 
१२९०१००० 


हिंगणघाट 


१४१४२००० 


एकूण 


१०८९७१००० 


नागपूर 


नागपूर 


१७२८०००० 
१३७६३००० 
२२८५६००० 


२१३३००० 
१६७१००० 
२७८३००० 


९९५५००० 


१२९३००० 


नरखेड 


१४०४३००० 
१३७४७००० 


१८४०००० 
१७५८००० 


सावनेर 


29239000 


२५६८००० 


पारसोनी 


१०७७८००० 


१३६९००० 


रामटेक 


१५८८२००० 


4899000 


मौदा 


१४७४७४२००० 


१८५८००० 


उमरेड 


११६७४७४००० 


१५७५००० 


भिवापूर 


(9२१४००० 


१०(9१५१००० 


१३११५००० 
१८६९८६००० 


१६८४००० 
२३५७४००० 


१०८९७१००० 
२३५९५००० 


२३५९५००० 


२३४१५५००० 


२१९२३००० 


२६३७००० 


३६९९००० 


१९९६००० 


साकोली 


२१११४००० 
१३५०३००० 
१३०४६००० 


२५६९००० 
१६२६००० 
१६०१००० 


लाखांदूर 


93244000 


१६०८००० 


पावनी 


१५२९८००० 


१८७३००० 


93899000 


पृष्ठ १७ पैकी १९ 


area निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


पंचायत 
समिती 


एकूण 
ग्रामपंचायती 


ग्रामपंचायत 
(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६६४) 


पंचायत समिती 
(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६४६) 


जिल्हा परिषद 
(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६२८) 


एकूण 


एकूण 


४८२ 


१०१८८३८००० 


१३९१०००० 


१३९११००० 


१२९६५९००० 


आमगाव 


1७ 


99988000 


१३५४००० 


अजुनी 
मोरगांव 


६८ 


१५५५७०० Oo 


२०३७००० 


गोंदिया 
गोरेगाव 


१०८ 


३३२९४००० 
१३०८३००० 


३९९४००० 
१६७३००० 


देवरी 
सालेकसा 


११५०(७००० 
९५२८००० 


१६६०००० 
१२०१००० 


सडक अर्जुनी 


१२६९२००० 


१६०८००० 


तिरोडा 


49329000 


२१३४००० 


१५६६१००० 


एकूण 


१२४१७६००० 


१५६६१००० 


१५६६१००० 


१५५४९८००० 


चंद्रपूर 
मूल 


88 


१४९७८००० 
९९३८००० 


सिंदेवाही १०(9१८००० 


सावली 


Gy 


4o 
५६ 


११०२०००० 


११९२५००० 


(9५ 


१४९१६००० 


वरोरा 


६८ 


११२६९००० 
१४५३६००० 


चिमूर 


१५६५४६०००० 


बल्लारपूर 


५३२८००० 


राजुरा 


१२३६५९५००० 
१०६९८००० 
६६२०००० 


५१८१००० 


एकूण 


८२८(७9००० 
१६३२२३९००० 


गडचिरोली 


अहेरी 


११४५०००० 


आरमोरी 


(9२८४००० 


भामरागड 


३३१०००० 


पृष्ठ १८ पैकी १९ 


पंचायत 
समिती 


एकूण 
ग्रामपंचायती 


area निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र-१७६/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 
(लेखाशिर्ष- 
२५१५२६६४) 


पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
(लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६४६) २५१५२६२८) 


चामोर्शी 


(94 


१८८८८००० 


धानोरा 


८५७२००० 


देसाईगंज 
एटापल्ली 


६३८७००० 
(9८६९००० 


गडचिरोली 


१०६५२००० 


कोरची 


९४०(9४००० 
९१९५००० 


५३३४००० 


(9४६९००० 


एकूण रक्‍कम 


१०११८४००० 
६९२६७००००० 


POPAT D. 
DESHMUKH 


440400000 १४५९००००० | ७२२२७००००० 


Digitally signed by POPAT 0. 
DESHMUKH 

DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, 
o=Rural Development Department, 
ou, email=P.d.deshmukh@nic.in, c=IN 
Date: 2023.03.29 11:22:48 +05'30' 


(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


